गृह (परिवहन) विभागातील सहाय्यक 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या 
सर्वसाधारण बदल्या (सन २०१६). 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमव्हीडी-०२१६/प्र.क्र.१२२/परि-४ 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मे, २०१६. 


शासन आदेशा 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे 
विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने खालील THAT 
नमूद सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संवर्गातील अधिका-यांची विनंतीवरुन बदलीने 
त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिका-याचे नाव सध्याची पदस्थापना =| बदलीनंतरची नदस्थापना 


za 2 3 a eee, 
230. | श्री.सुदाम सुर्यवंशी नाठिक नंदुरबार 
2: सदर अधिका-यानी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरीत स्विकारावा तसेच 


त्यांनी अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक-सीडीआर- 
१०८२/२५६७/२८/अकरा, दि.३० ऑगस्ट, १९९२ च्या परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे. त्यात 
दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर 
केल्यास, ते PRAHA कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधीतांनी नोंद घ्यावी. 


3: संबंधीत नियंत्रक अधिका-यांनी सदर बदली करण्यात आलेल्या अधिका-यांना 
त्यांच्या सद्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करुन त्यांना नवीन नेमणूकीच्या जागी तातडीने 
रुजू होण्याच्या सूचना द्याव्यात. तसेच या आदेझ्ाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याकरिता 
बदली झालेल्या अधिका-यांचे कोणत्याही परिस्थितीत दिनांक १ जुले, २०१६ पासूनचे वेतन 
बदलीपूर्व कार्यालयाने काढू नये. याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत नियंत्रक अधिका-यांची असेल. 


8. संबंधीत अधिका-यांची नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रुजू 
व्हावे व पदभार स्विकारल्याचा अहवाल परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत शासनास सादर 
करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०२१६/प्र.क्र.१२२/परि-४ 


सदर शासन BRT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६०५३११७१४२४२४२९ असा 


आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vijay Madhukar Lite 


V | a y DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Desk Officer, 
° postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Ma d h U ka [| Lite cn=Vijay Madhukar Lite 
Date: 2016.06.02 11:41:00 +05'30' 
(विजय लिटे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

) मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मंत्री / राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर. 
) 

) 

) 

) 


जिल्हा कोषागार अधिकारी नाशिक / नंदुरबार. 

संबंधीत प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 

८) श्री.सुदाम सुर्यवंशी, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 
९) निवड नस्ती (परिवहन-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


